केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) यांनी 
दाखल केलेली प्रकरणे चालविण्यासाठी मुंबई 
येथे ७,नागपूर ३ व पुणे, अमरावती येथे प्रत्येकी 
१ याप्रमाणे स्थापन केलेल्या एकूण १२ विशेष 
न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील ६० अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASA १३२३/प्र.क्र.२१/का-९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२३. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.१५.०३.२०२३. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती, पुणे व नागपूर यांची विविध दिनांकाची पत्रे. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ 


व शासन शुद्धिपत्रक दि. ०६.०९.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई आणि जिल्हा न्यायालय, नागपूर, अमरावती व 


पुणे येथील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) न्यायालयांच्या ६० अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ येथील 


शासन निर्णयान्वये दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण 


(सी.बी.आय.) न्यायालयांसाठीच्या अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती, पुणे व नागपूर 


यांच्याकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन 


निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी 


पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) यांनी दाखल केलेली प्रकरणे चालविण्यासाठी मुंबई येथे 


७, नागपूर येथे ३, पुणे व अमरावती येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे स्थापन केलेल्या एकूण १२ विशेष 


न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील go अस्थायी पदांना (परिशिष्ट-अ) या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३२३/प्र.क्र.२१/का-९, 


२.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (दत्तमत) १०५ दिवाणी व सत्र 


न्यायालये (०६)(०१) केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) विशेष न्यायालय (२०१४ ०४६८)” या 


लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०९२११५४००४४५१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a9502432 
8e2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD 
| A | | U M O R F 9B82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
MORE 


Date: 2023.09.21 15:43:57 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रबंधक(निरीक्षणे), उच्च न्यायालय(अपील शाखा), मुंबई , 
3. प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई , 
४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे, नागपूर व अमरावती, 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर , 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नागपूर व अमरावती, 
७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. वित्त विभाग/व्यय-५ 
१०. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४ व २५, 
११. निवडनस्ती /का-९. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३२३/प्र.क्र.२१/का-९, 


शासन निर्णय क्रमांक : विठोन्या १३२३/प्र.क्र.२१/का-९, दि.२१/०९/२०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट "अ' 
अ. पदनाम पदसंख्य | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व 
क्र. oT दिनांक 
| न्यायाधीठा ३ विधि व न्याय विभाग, झासन निर्णय क्र. सीआरसी 
१०९८/७५०/(६०)/९, दिनांक २२.१०.२००७. 
२ लघुलेखक(उच्च 3 Se 
श्रेणी) 
3 शोिरस्तेदार ३ 1 -- 1111111 
४ लिपिक-टंकलेखक ३ 1 -- 1111111 
५  । शिपाई ३ शिकावा काका 
& न्यायाधीठा & विधि व न्याय विभाग, झासन निर्णय क्र. सीआरसी 
१००९/प्र.क्र.८०/का-९, दि.१६.११.२०१० 
७ ।लघुलेखक(उच्च ६ ee 
श्रेणी) 
८ | शोिरस्तेदार द 1 -- 1111111111 
९ लिपिक-टंकलेखक & ee 
१० o | ठोपाई ६ 1 -- 1111111111 
११ | न्यायाधीठा 3  ।विधि व न्याय विभाग, शासन निर्ण  विडीन्या 
१३१३/प्र.क्र.६४/का-९, दि ०२.०५.२०१३ 
१२ | लघुलेखक(उच्च 3 i 
श्रेणी) 
१३ | शिरस्तेदार ३ ee 
१४ | लिपिक-टंकलेखक ३ 1 -- 1111111111 
१५ । शिपाई 3 शिका t”t~—<‘....CUC‘C 
एकूण पदे ६० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


